बीम्स प्रणालीस संलग्न आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
राबविण्याकरीता विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळा 
अंतर्गत असणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्यांना संवितरण 
अधिकारी घोषित करणे बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०६/०९/२०२२ 
संदर्भ 
१) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ दि.२८/१२/२०२१ 
२) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे या कार्यालयाचे पत्र क्र.जा.क्र.जईप्रम/४५६/सन 
२०२२, दि.३०/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त विदर्भ पाटबंधारे पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यांचा प्राप्त प्रस्ताव. 


प्रस्तावना 

वित्त विभागाच्या दिनांक २ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या सर्व 
पाटबंधारे महामंडळामध्ये दिनांक १ एप्रिल, २०२२ पासून Integrated Finance Management System 
(FMS) या स्वीय प्रंपजी लेखा कार्यप्रणालीचा वापर अनिवार्य केला आहे. 

त्यास अनुसरून विहीत वेळेत सदर प्रणालीचा वापर सुरू व्हावा या करिता, वित्त विभागाच्या 
सहमतीने जलसंपदा विभागाने दि.२८/१२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपुर, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगाव आणि कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या १२९ 
विभाग प्रमुखांना संवितरण अधिकारी घोषित केळे होते. सदर शासन निर्णयान्वये (परिशिष्ट-१) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर या महामंडळाकडील ६० कार्यकारी अभियंता यांना “आभासी स्वीय 
प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण अधिकारी” (Disbursing Officer under PLA Account) घोषित करण्यात 
आले होते. 

परंतु संदर्भ क्र.२ नुसार प्राप्त प्रस्तावानुसार ६० विभाग प्रमुखांपैकी अ.क्र.२६ ते ६० अशा एकूण ३५ 
विभाग प्रमुखांचे परिशिष्ट-१ मधील स्तंभ क्र.६ मधील संवितरण अधिकारी सांकेतांक (Disbursing Officer 
Code) वित्त विभागाने वाटप केल्यानुसार चुकीचे असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यास अनुसरून संदर्भ 
क्र.१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित न करता, त्या सोबतच्या परिशिष्ट-१ मधील अ.क्र.२६ ते ६० रद्द करून 
त्या ऐवजी सुधारित यादी तयार करून शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक 


१. संदर्भ क्र.१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आलेला नाही, परंतु सदर शासन निर्णयासोबतचे 
परिशिष्ट-१ मधील फक्त अ.क्र.२६ ते ६० रद्द समजण्यात यावे. त्या ऐवजी अ.क्र.२६ ते ६० अशा एकूण 
३५ विभाग प्रमुखांसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-१ (अ) मध्ये सुधारित संवितरण अधिकारी सांकेतांक 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ 


(Disbursing Officer Code) अंतर्भूत करून हे शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
याप्रमाणे पुढील उचित कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६५/२०२२/कोषा-प्रशा ५, दि.२२/०८/२०२२ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९०६१७४५३६९२२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 


Date: 2022.09.06 17:50:28 +05'30' 
(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 

३. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई. 

४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे. 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/जळगांव/औरंगाबाद/ठाणे. 

१७. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१८. आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईप्रशासन मंडळ, पुणे. 

२०. कार्यासने अर्थ-१/२/लेखा/निवसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


ae 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/लपा भाग-२ दि.०६/०९/२०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट १ (3 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
नागपूर कोषागारातील स्वीय प्रपंजी खाते क्र. ४६०१००८७५३ योजना अंतर्गत कार्यकारी अभियंता यांना स्वीय प्रपंजी 

लेखा अंतर्गत संवितरण अधिकारी संकेतांक वाटप करण्यात आला आहे. तो खालील TRIM रकाना क्र. ७ मध्ये नमुद केला 


आहे. 
जलसंपदा संवितरण 
वी तो संबंधित कार्यकारी डीडी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. विभागीय कार्यालयाचा eae .डी. ae 
= ae त आत सांकेतांक 
. | दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता व : न | 
Sais मोबाईल (Disbursing 
र अ.क्र. 7 
Officer Code) 
१ २ ३ 8 4 & 9 
कार्यकारी 
वि सिव्हील लाईन, 
: 
चंद्रपूर पाण्याचे 
१ २६ nee टाकीजवळ ९६२३७४७८२० | ४८०१००३९०५ । ४६०१२६८७५३ 
पाटबंधारे रामनगर चंद्रपूर र 
विभाग, ome 
चंद्रपूर ४४२४०१ 
चंद्रपूर 
कार्यकारी 
नियंता सिव्हील लाईन, 
: ae 
ल्घु पाण्य 
२ २७ , टाकीजवळ, ४२३२१०९९८ । ४८०१००३९२१ | ४६०१२७८७५ 
पोटबंधारे रामनगर, चंद्रपूर = क | न 
विभाग, व. 
चंद्रपूर ४४२४०१ 
चंद्रपूर 
कार्यकारी 
ewe सोनापूर 
; ae 
awh कॉम्प्लेक्स 
गडचिरोली ee 
3 २८ as एरिया, मुल रोड, | ९६८९९२२०३५ | ४९०१००३९०५ | ४६०१२८८७५३ 
पाटबंधारे Barns 
गडचिरोली 
विभाग, ती 
गडचिरोली १ 
कार्यकारी 
अभियंता, 
singe He पाण्याचे 
चंद्रपूर म eae 
8 28 sae > ७७२२०४४४६६ | ४८०१००३९६३ | ४६०१२९८७५३ 
¢ द 
चंद्रपूर ४४२४०१ 
विभाग क्र.१, ग 
चंद्रपूर 
कार्यकारी 
अभियंता, पॉवर हाऊस 
विदर्भ समोर, पाटबंधारे 
षु ३० जलविद्युत व | कॉलनी, गोरक्षण | ९४२१०७८६७१ | ६२०१००४१४२ | ४६०१३०८७५३ 
उपसा सिंचन । रोड, अकोला 
विभाग, ४४४००४ 
अकोला 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा संवितरण 
डं का संबंधित कार्यकारी डी.डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा तिचा .डी. द डा 
वल त पत त ह आतच सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता पक ट | | 
ग. मोबाईल क्रमांक (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
१ २ ३ 8 4 & 9 
कार्यकारी 
अभियंता, प्रशासकीय 
विदर्भ ईमारत, कक्षक्र. 
६ ३१ जलविद्युत व | 3, महामार्ग क्र. ९४२२१२७९३२ | ४७०१००४१४२ | ४६०१३१८७५३ 
उपसा सिंचन । ६, भंडारा 
विभाग, ४४१९०४ 
भंडारा 
कार्यकारी 
अभियंता, 
विदर्भ वैनगंगा नगर, 
७ ३२ जलविद्युत व | अजनी, नागपूर ९८६९२२६३४२ । ४६०१००४१४२ | ४६०१३२८७५३ 
उपसा सिंचन | ४४०००३ 
विभाग, 
नागपूर 
कार्यकारी सिव्हील लाईन, 
अभियंता, शासकीय 
विदर्भ रुग्णालया 
८ ३३ जलविद्युत व | समोर, यवतमाळ | ९९६०७४८२५८ | ६४०१००४१४२ | ४६०१३३८७५३ 
उपसा सिंचन | पाटबंधारे मंडळ 
विभाग, जवळ, यवतमाळ 
यवतमाळ ४४५००१ 
कार्यकारी 
दि उर्ध्व वर्धा 
: ee 
setae : 
उर्ध्व वर्धा शिवाजी 
९ ३४ areas नगर, ९४२००४३६७१ | ६१०१००४३६२ | ४६०१३४८७५३ 
पाटबंधारे रा 
अमरावती 
विभाग, ae 
Oo 
अमरावती 
कार्यकारी 
aa उर्ध्व वर्धा 
, वता 
क 
अमरावती Sra 
qo 34 पता. नगर, ९४०४९९६४६४ | ६१०१००४३६१ | ४६०१३५८७५३ 
पाटबंधारे eee 
अमरावती 
विभाग, ae 
छठ 
अमरावती 
कार्यकारी 
अभियंता, eee 
ie पंचायत समितीचे 
११ ३६ pale मागे, अचलपूर ९४२२८३१८३७ । ६१०२००४३३३ | ४६०१३६८७५३ 
. रि ०२०० fo) 
पाटबंधारे % : 
४४४८०५ 
विभाग, 
अचलपूर 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा संवितरण 
डं का संबंधित कार्यकारी डी.डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा तिचा .डी. द डा 
वल त पत त ह आतच सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता पक ट | | 
ग. मोबाईल क्रमांक (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
q २ ३ 8 4 & 9 
कार्यकारी पतव 
ee पाटबंधारे 
: Bee 
१ 
१२ ३७ अमरावती शिवाजीनगर ९७६३७५५०९१ । ६१०१००३९०५ | ४६०१३७८७५३ 
छ Oo4oo ४) छठ 
मध्यम प्रकल्प रोवत व. र ; 
अमरावती 
विभाग, sess 
४) 
अमरावती 
कार्यकारी 
अभियंता, — 
Pete मन प्रकल 
जिगांव ee 
aah : 
ल बाळापुर रोड 
१३ ३८ पुनर्वसन र ९४२३१४४९०९ । ६३०५०१३९२१ | ४६०१३८८७५३ 
3 खामगांव, जि. : ; 
विभाग बुलडाणा 
(चिखली) J 
४४४२३०३ 
ह.मु. 
खामगाव 
कार्यकारी जमुना मन 
अभियंता, प्रकल्प वसाहत, 
qs 38 haa 400. २९९६०४८६६८ ६३०५००३९६२ ४६०१३९८७५२ 
सिंचन र [७] 0) 0५०० छ 
उपसा सिंचन | खामगांव, fe. ह 
विभाग, बुलडाणा 
खामगाव ४४४३०३ 
कार्यकारी 
अभियंता, जाफ्राबाद रोड, 
खडकपुर्णा । पंचायत समिती 
94 ४० प्रकल्प जवळ, ९५०२९२२१६६ ६३०३००३९३७ ४६०१४०८७५२ 
विभाग, देऊळगांव राजा 
देउळगाव ४४३२०४ 
राजा 
कार्यकारी 
अभियंता, ere 
जिगांव वान प्रकल 
जिगांव क ककमी 
पत वसाहत खामगांव 
ल यात 
१६ ४१ डा , र ९९२३७७२३७३ | ६३१२००४२७५ | ४६०१४१८७५३ 
जि.बुलडाणा 
पुनर्वसन नानी 
विभाग, 
ania 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा Se 
डं का संबंधित कार्यकारी डी.डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा तिचा .डी. द डा 
वल त उत त ह आतच सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता कभ ट | | 
बले लप मोबाईल क्रमांक (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
१ २ ३ 8 4 & 9 
कार्यकारी a 
भगत स्टेट बँक ऑफ 
: Sea 
ल्घु इंडियाच्या मागे, 
१७ ४२ ais ता. बुलडाणा, ९९२३७७२३७३ । ६३०१०१३९२१ | ४६०१४२८७५३ 
पाटबंधारे बुलडाणा 
जि. बुलडाणा 
विभाग, 
बुलडाणा ४४३००१ 
बुलडाणा 
कार्यकारी 
अभियंता, दिग्रस, ता. 
१८ 83 आणावेत) sae ९८९०५९०४८ ६४०९००४०२१ ४६०१४३८७५३ 
: छ छठ [७] 0९००७० [७] 
पाटबंधारे यवतमाळ : : 
विभाग, ४४५२०३ 
दिग्रस 
कार्यकारी पाटबंधारे 
अभियंता, वसाहत, दाते 
१९ ४४ निम्न पैनगंगा | कालजचे मागे, ९४२२३०७३९० । ६४०१००३९८२ | ४६०१४४८७५३ 
प्रकल्प उमरसरा रोड, : 
विभाग, यवतमाळ४४५०० 
यवतमाळ १ 
सिंचन भवन, 
कार्यकारी pera 
म ताज दा , 
: 
__ आर्णी, a. : 
20 ४५ निम्न पैनगंगा sae वि ९४२२३०७३९० | ६४०२००४२८६ | ४६०१४५८७५३ 
ee TAHT 
विभाग, आर्णी 
४४५१०३ 
रेस्ट हाऊस 
कार्यकारी वारि 
ea समोर, वाशिम 
; ae, पसंद 
, पुसद, ता. 
२१ ४६ ल्धु पुसद २८९०५९०४८० ६४०५००३९२१ ४६०१४६८७५२ 
a5 , fe. 
पाटबंधारे त 
पुसद यवतमाळ 
विभाग, पुसद 
४४५२०४ 
पाटबंधारे 
कार्यकारी सांस्कृतीक 
अय सांस्कृतीक 
; aes 
a , 
२२ ४७ ak उमरसरा रोड, ९८२२७१३३९८ । ६४०१००३९८४ | ४६०१४७८७५३ 
पाटबंधारे 
शास्त्री नगर, 
विभाग, कले 
की यवतमाळ 
यवतमाळ 
४४५००१ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा ae 
डं a संबंधित कार्यकारी डी.डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा aaa .डी. सांकेतांक 
वल त पत त ह मत सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता ee | | | 
ग. मोबाईल क्रमांक (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
१ २ ३ 8 दु & 9 
कार्यकारी 
अभियंता, दाते कॉलेजचे 
२३ ४८ बेंबळा प्रकल्प | मागे, यवतमाळ ८१४९२६०७४७ | ६४०१००४३२६ | ४६०१४८८७५३ 
विभाग, ४४५००१ 
यवतमाळ 
वसंतराव नाईक 
कार्यकारी बीत ड्‌ 
नां शासकीय 
acne शि वैद्यकीय 
यवतमाळ 
२४ ४९ प्रकल्प Heller ९५४५१०६५३२ ६४०१००३९६३ ४६०१४९८७५३ 
ल fe) ०१०० fe) 
ee समोर, सिव्हील ayes ह 
बांधकाम ae 
विभाग, oe 
eae यवतमाळ 
यवतमाळ 
४४५००१ 
कार्यकारी 
ता मुर्तिजापूर रोड, 
; 
aren: पाण्याचे 
अकोला हा आडवा 
२५ Yo त्या f ९४२२८६११११ | ६२०१००३९०५ | ४६०१५०८७५३ 
पाटबंधारे peeks 
अकोला 
विभाग, dahon 
00 
अकोला 
कार्यकारी 
anes मुर्तिजापूर रोड, 
: 
पाण्याचे 
२ oY टाकीजवळ 
& ५१ as : ९७६३७१०३१५ | ६२०१००३९२७ | ४६०१५१८७५३ 
पाटबंधारे कही 
अकोला 
विभाग, ne 
00 
अकोला 
कार्यकारी 
अभियंता, टाटा ग्राउंड 
२७ 42 बुलडाणा जवळ, सुवर्ण ७०२००३०६०१ ६३०१००३९०५ ४६०१५२८७५३ 
र पाटबंधारे नगर, बुलडाणा : ae 
विभाग, ४४३००१ 
बुलडाणा 
कार्यकारी 
अभियंता, दाते कॉलेजचे 
व is यवतमाळ मागे, उमरसरा हार तते. ‘euseanaeee: | wessuseeas 
१ पाटबंधारे | रोड, यवतमाळ ; : ne 
विभाग, ४४५००१ 
यवतमाळ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः SAM २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा संवितरण 
डं का संबंधित कार्यकारी डी.डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा साग यांचा .डी. द डा 
is ena a pene सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता पक ट | | 
त. मोबाईल (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
q २ ३ 8 4 & 9 
कार्यकारी 
अभियंता, 
ल्घु ase 
: eas सिव्हील : 
९ 4g पाटबंधारे वाशिम ८२७५२८७४११ । ६५०१०१३९२१ । ४६०१५४८७५३ 
वाशिम ४४४५०५ 
विभाग 
(बांधकाम), 
वाशिम 
कार्यकारी 
अभियंता, 
वि सिव्हील लाईन, 
३० uy cree’ वाशिम, ता.जि. ९५४५०९७९६४ | ६५०१००३९२१ | ४६०१५५८७५३ 
पाटबंधारे वो 
वाशिम ४४४५०५ 
विभाग, 
वाशिम 
कार्यकारी 
अभियंता, अडान वसाहत, 
३१ ५६ न दारव्हारोड, ८२७५२८७४११ । ६५०६९१३९२१ । ४६०१५६८७५३ 
: री [७] Oo 
: पाटबंधारे कारंजा लाड र ; 4. 
विभाग, ४४४१०५ 
कारंजा लाड 
कार्यकारी 
आगि गौरक्षण रोड, 
: a5 
eee पाटबंधारे 
पाटबंधारे a 
32 4 प्रकल्प * पोस्ट ७५८८५१९१०६ । ६२०१००४०१२ ४६०१५७८७५३ 
ice . Oo 0५००6७० [७] 
i गांधी नगर, ne nr 
अन्वेषण pues 
अकोला 
विभाग, ere 
00 
अकोला 
कार्यकारी 
अभियंता, जवळा 
ी जलसंपदा 
पाटबंधारे 
aa परिसर, 
ल्पव तिवक 
33 4d त संपती , कॅम्प, ९७६५३६३७७७ | ६१०१००४०१२ | ४६०१५८८७५३ 
जल संपत्ती तड 
अमरावती 
अन्वेषण Mees 
0) 
विभाग, 
अमरावती. 
कार्यकारी जलसंपदा 
अभियंता, परिसर, 
३४ 4Q अमरावती जेलरोड, कॅम्प, ९४२२७३५५१४ | ६१०१००४०८५ | ४६०१५९८७५३ 
प्रकल्प अमरावती 
बांधकाम ४४४६०२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ 


जलसंपदा संवितरण 
डं a संबंधित कार्यकारी डी अधिकारी 
. | विभागशा.नि. | विभागीय कार्यालयाचा वयाचा डी. डी. = 
is emis त ह मत सांकेतांक 
. । दि.२८.१२.२१ | कार्यालय पत्ता core | | | 
ide मोबाईल (Disbursing 
र अ.क्र. । 
Officer Code) 
q २ 3 8 4 & 9 
विभाग क्र. १, 
अमरावती 
कार्यकारी 
अभियंता उर्ध्व वर्धा 
; ee 
ae : 
कालवे डवा 
३५ ६० eae नगर, ९८२३६७४४८९ । ६१०१००३९६५ | ४६०१६०८७५३ 
ल ee 
अमरावती 
विभाग, seuss 
अमरावती 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


